दिनांक १५ ते २० मार्च, २०२० या 
कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कॅरम स्पर्धा 
२०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी आयोजित केलेल्या 
निवड चाचणीसाठी झालेल्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१३ जुले, २०२१ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक 
५९/०२/२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक २०.०२.२०२०. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कॅरम/ 
२०१९-२०,दि.०४.३.२०२१. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्र-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२०-२१/का-४/४०७, दि.२६.०३.२०२१. 


: शासन निर्णय : 


दिनांक १५ ते २० मार्च, २०२० या कालावधीत चंदिगड येथे अखिल भारतीय नागरी 


सेवा कॅरम स्पर्धा २०१९-२० आयोजित करण्यात आल्याबाबत संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये 
कळविण्यात आले होते. 


२. सदर स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता दि. २ मार्च, 


२०२० रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 


झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे आहे. 


३. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे सदर स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्याचे संदर्भ क्र. ३ च्या 


पत्रान्वये कळविण्यात आले. परंतु सदर स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आयोजित केलेल्या 


निवड चाचणीसाठी झालेला खर्च रु. १० »,९००/- इतका आहे. सबब, राज्य संघाच्या सदर 


स्पर्धेतील निवड चाचणीसाठी विवरणपत्र “ब” प्रमाणे रु.१०,६००/- (रुपये दहा हजार सहाठो 


फक्‍त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२४/क्रीयुसे-२, 


४. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-अ) यांची 


कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, 


दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 


अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 


एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९२८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 


क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशोष बाब 


म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 


असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना 


यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 


आवर्यक राहिल. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 


उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केळेल्या खर्चाच्या 


अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 


युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 


१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 


सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 


अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 


खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेझ्ातील सर्व 


अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२४/क्रीयुसे-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0/१9॥॥8.90०५९.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३११३४१०६५२१ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar यचा. 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
N | OU = School Education and Sports Department 
a n a Date: 2021.07.13 11:47:09 +05'30° 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. 


मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 


१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२४/क्रीयुसे-२, 
विवरणपत्र “अ 


दिनांक १५ ते २० मार्च, २०२० या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कॅरम स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या कॅरम 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ०२ मार्च, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले 
अधिकारी/कर्मचारी खेळाडूंची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालय / विभागाचे नाव 

पुरुष 

शि श्री. जावेद नाखवा, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

२ | श्री. शौलेडा डा. पाटील, वरिष्ठ कृषि उपसंचालक (कर्मचारी कल्याण) कृषि 
लिपिक आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 

3 श्री. आयुष अ. पुगावकर, लिपिक | ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
टंकलेखक 

४ । श्री. अनिल य. बनपट्टे, बांधणीकार | येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे. 

4 श्री. जयवंत मोरे, कक्षसेवक नवीन विधान भवन शाखा, सा.बां. खाते, मुंबई. 

६ | at. उदय शिदे, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 

पुरुष वयस्क 

७ | श्री. राजेडा धुमाळे, वाहन चालक कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, मुंबई 

उपगनर. 


८ | श्री. राजन भाटकर, रोखलेखापाल  । उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


महिला 


९ श्रीमती राजश्री खोत, राज्यकर | वस्तू व सेवाकर कार्यालय ,माझगांव ,मुंबई. 
निरिक्षक 


i ० | श्रीमती कांचन मुरगुडकर, विक्रीकर आयुक्त, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई 
स्वीय सहाय्यक 
a १ | श्रीमती रंजना वाघमारे, सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
१२ | श्रीमती भारती कोरगांवकर सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१३ | श्रीमती आश्विनी बोरगे, मुळा पाटबंधारे विभाग ,अहमदनगर. 
कनिष्ठ लिपिक 
१४ | सौ. अबोली स. भोकरे तालुका कृषि अधिकारी, शिरोळ मध्यवर्ती 
कृषि सहाय्यक प्रशासकीय इमारत, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर. 
१५ | श्री. संजय वारंग, सहा. कक्ष | नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी (व्यवस्थापक) 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar Nannal oxox; swat Mecnuta: Nena o=v-s 


ment Of Maharashtra, OU = 
School Education and Sports Department 
Date: 2021.07.13 11:47:25 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १५ ते २० मार्च, २०२० या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कॅरम स्पर्धा २०१९-२० साठी दि. ०२ मार्च, २०२० रोजी पुर्वनियोजित 
निवड चाचणीसाकरिता खर्चाचे विवरणपत्र. 


खर्चाचे विवरणपत्र. 

क्र. खर्चाचा तपशिल रुपये 
अ) | निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च. ५,००/- 
ब) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च 

Fa. | करम पावडर किलोप्रमाणे रु. ३००/- ६,००/- 
२. | पंचाना चहा, अल्पोपहार व जेवन यावरील खर्च २,०००/- 
३. ।१मुख्यपंच व३ सहाय्यक पंच यांना मानधन २,५००/- 
४. | Io कॅरम बोर्डाचे स्टॅन्डसहित भाडे (एक दिवसाकरिता) 3000/- 

(रु.३००/- प्रति कॅरम याप्रमाणे १० Head भाडे 

५. | वाहतूक खर्च (ने-आण, हमालीसह) + वायरींग चार्जस २,०००/- 
एकूण रुपये : दहा हजार सहाशे फक्त १०,६०० /- 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swat j M ad h U ka (DN: CN= Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


N a Nn a | Sports Department 


Date: 2021.07.13 11:47:36 +05'30" 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


RREKREREKERREERERERERERRE 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


